भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश HAH: आयपीएस-१७१६/प्र.क्र.३१८/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १२ सप्टेंबर, २०१६ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोळीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार 
भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
णी . | श्री. अब्दुर रेहमान, । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोलीस उप महानिरीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
भापासे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
२. श्री.दिपक पांडे, पोलीस उप महानिरीक्षक, । संचालक, अभियान/ पोलीस उप 
भापोसे नागरी हक्क सरंक्षण, मुंबई | महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामंडळ, मुंबई 
२. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी 


तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास 
सादर करावा. 

Be सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०९१२१६३७००४१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Kai las A r| U nN Oren Kailas Arjun Gaikwad, 


Gaikwad — Ssanretsiistenes 0 
Date: 2016.09.12 17:30:13 +05'30" 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१६/प्र.क्र.३१८/पोल-१ 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

८. अपर पोलीस महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
९. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. संबंधित अधिकारी. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


